पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेतील बदल. 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.३०/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २४.०२.२०२३ 


संदर्भ - सा.बां.विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२, दि.१३.१२.२०२२ 


SIRT आदेशा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील 
खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या 
विनंतीनुसार बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव वाटप केलेला | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना | सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 
| a | २ ३ 8 4 
7 श्रीम. मीनाक्षी प्रदिप | कोकण-२ उप अभियंता तथा कार्यासन | मुंबई रस्ते विकास व 
कुलकर्णी अधिकारी, सा. बां. विभाग, | संकल्पचित्र उप विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. क्र.९, वडाळा, मुंबई 


२. श्रीम. कुलकर्णी यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२४१९००४३२७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, लगातार 
Pp All L SWATI WONESEPATIVENT, OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd447900 
9332254467 2eefd3784b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SACHIN sharia cco” 
(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः एलळटीएस-२०२३/ प्र.क्र.३०/सेवा-२ 


३. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. श्रीम. मीनाक्षी कुलकर्णी, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई यांच्या मार्फत. 

५. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन प्रशा-२, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


